जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग- 
३ (बांधकाम) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांची 
दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ 
रोजीच्या एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे 
शुद्धीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.३९/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ:- 9) शासन परिपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२३/प्र.क्र.३२५/आस्था-४, 
दिनांक १७.१०.२०२३ 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह परिषद, पुणे यांचेकडील जा.क्र.जिप/बांध/आस्था- 
१/८१/२०२३, दि.२५.०१.२०२४ चे पत्र 
३) सामान्य प्रशासन विभागाचा शासन निर्णय क्र.दिव्यांग २०२२/प्र.क्र.८३/१६-अ, 
दि.२०.०४.२०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (बांधकाम) (अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील 
कनिष्ठ अभियंत्यांची दिनांक ०१/०१/२०२२ व दि.०१/०१/२०२३ रोजीची एकत्रित अंतिम 
ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
२. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह परिषद, पुणे यांनी संदर्भाधीन H.2 येथील पत्रान्वये 
केलेल्या शिफारशीच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र.१ येथील दि.१७.१०.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता 
सूचीमधील कनिष्ठ अभियंता (पदविकाधारक) भाग-२, अ.क्र.४९७ श्री. व्ही. बी. जाधव यांच्या 
नावासमोर सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे:- 

श्री. व्ही. बी. जाधव यांच्या नावासमोर रकाना क्र.६ नियमित नियुक्तीच्या दिनांकात 
दि.०६.०३.२००४ ऐवजी दि.०८.०५.२००१ व रकाना क्र.९ येथे दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याच्या दिनांकात 
दि.०१.०४.१९९९ ऐवजी दि.०८.०५.१९९८ (दिव्यांग अस्थिव्यंग-क) असा बदल करुन त्यांचे स्थान 
“अ.क्र.४१७ अ” येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 
३. अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध झाली असून श्री. व्ही. बी. जाधव हे उप अभियंता 
पदोन्नतीसाठी विचारक्षेत्रात असल्याने सदर शुध्दीपत्रकाव्दारे उपरोक्‍त परिच्छेद क्र.२ प्रमाणे 
दुरुस्ती करण्यात येत असून संदर्भ क्र.१ येथील दि.१७.१०.२०२३ च्या अंतिम ज्येष्ठता यादीमध्ये 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.३९/आस्था-४ 


या शुद्धीपत्रकासोबत जोडलेल्या प्रपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे. त्यांचे 
सेवाज्येष्ठता अनुक्रमांक सोबत जोडलेल्या सुधारित नोंद प्रपत्रात नमूद केल्यानुसार निश्चित 
करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥१॥१9॥[॥9.9०५.॥) या 
संकेतस्थळावर-उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०१३११६५६०७९९२० असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत:- (भाग-२ पदविकाधारक) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


POPAT DN cn RURAL DEVELOPMENT DEP eRTHENTANTRALYA, 
DATTATRAYA य या 
DESHMUKH al 
(पो. द. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 

१) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

२) सर्व विभागीय आयुक्‍त (ईमेलद्वारे) 

३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ईमेलद्वारे) 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची 


शासनाच्या संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशानास 
आणून त्याप्रमाणे पोच विभागीय आयुकक्‍तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या 
विनंतीसह अग्रेषित. 

५) अवर सचिव (आस्था-३)/कक्ष अधिकारी (आस्था-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
चौथा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई 

६) निवड नस्ती (आस्था-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२४/प्र.क्र.३९/आस्था-४ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२४/प्र.क्र.३९/आस्था-४, दि. ३१ .०१.२०२४ सोबतचे (भाग-२ पदविकाधारक) वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 


अंतिम कनिष्ठ अभियंता 
अंतिम व्यावसायिक 
ज्येष्ठता जिल्हा पदावरील अर्हता 
कर्मचा-याचे नांव जन्म दिनांक शैक्षणिक पात्रता नियमित प्रवर्ग परि. शेरा 
सुचीमधील परिषद क्षा 
अनुक्रमांक aaa उत्तीर्ण/सुट 
दिनांक 
iL, | २ ३ =a 4 ६ | wo | ८ 8 
भाग-२ पदविकाधारक 
दिव्यांग प्रमाणपत्र 
दिल्याचा दिनांक 
अ Si. बी. जाधव 0§. डी. सी. ई. 04, खुला उत्तीर्ण दिव्यांग 
४१७ श्री. व्ही. बी. जाधव पुणे ०१.०६.१९७३ डी. सी. ई ०८.०५.२००१ खुला त्तीर्ण कर तितर 
अस्थिव्यंग -क 


पृष्ठ ३ पैकी ४ 


